वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयी व मुख्यालय 
बाहेरील विविध महाविद्यालयातंर्गत विद्यार्थी- 
विद्यार्थीनीच्या वसतीगृहामध्ये सोलार वॉटर 
हिटर बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६७/७-अ. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :१) संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे यांचे पत्र क्र.मकृप/वि.शि.२/८७१/२०२४. दि.०७.०३.२०२४. 

२) वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२). 
दि.२०.०९.२०१९. 

3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.विअसु-२०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती- 
२. दि.१६.१२.२०१५. 

४ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,झासन निर्णय क्र.अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/ऊर्जा- 

७. दि.३१.१२.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयी व 
मुख्यालयाबाहेरील विविध महाविद्यालयातंर्गत विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतिगृह इमारतीचे बांधकामे 
करण्यात आलेली आहेत. या वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना दैनंदिन आवश्‍यक वापराकरीता सोलार वॉटर 
हिटर, पिण्याचे पाणी शुध्दीकरण यंत्र, करमणुकीकरीता दूरदर्शन यंत्र इ. बसविण्यात आले आहेत. या 
विद्युतचलित उपकरणांची आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार वेळोवेळी दुरुस्ती करण्यात येते. परंतु 
वारंवार या विदयुत उपकरणांची दुरुस्ती करण्यात येत असल्याने सदर उपकरणे कमकुवत झाली 
असून, दुरुस्ती करणे खर्चीक आहे. यासर्व बाबींचा विचार करता, संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), 
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये परभणी मुख्यालयी व 
मुख्यालयाबाहेरीलळ विविध महाविद्यालयांमधील, विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतिगृहांमध्ये, सोळार वॉटर 
हिटर बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत विनंती केली आहे. 

२. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या कृषि परिषदेच्या ११४ व्या बैठकीमध्ये 
मान्यता देण्याच्या अधीन राहून मा. मंत्री (कृषि) तथा अध्यक्ष, कृषि परिषद यांनी सदर कामाची निकड 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६७/७-अ. 


लक्षात घेता पूर्वमान्यता प्रदान केली आहे. तसेच, प्रस्तावास रु.१९५.३० लाख निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी केली आहे. 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयी 
व मुख्यालयाबाहेरील विविध महाविद्यालयांतर्गत विद्यार्थी-विद्यार्थीनींच्या वसतीगृहामध्ये सोलार वॉटर 
हिटर बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावास अधीक्षक अभियंता, (विदयुत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 
विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/उर्जा-७, 
दि. ३१.१२.२०२० अन्वये, राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपारिक) उर्जा स्रोतांपासून वीज 
निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण, २०२० व राज्याचे नवीन व नवीकरणीय 
(अपारंपारिक) उर्जा स््रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण विरहीत प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण, २०२० 
तयार केले आहे. सदर शासन निर्णयात नवीन व नवीकरणीय (अपारंपारिक) उर्जा aaa वीज 
निर्मितीबाबत सर्वसाधारण सूचना दिलेल्या आहेत. सौर उष्णजल संयंत्रे व स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर 
आधारित संयत्रे आस्थापित करणेबाबतच्याही सूचना सदर शासन निर्णयात दिलेल्या आहेत. तसेच 
शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे विश्रामगृह, वसतिगृहे, रुग्णालये, दवाखाने, 
कारागृहे व प्रशिक्षण केंद्र याठिकाणी सौर उर्जेवर आधारित संयंत्रे उभारण्याच्या सूचना सदर शासन 
निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयी व मुख्यालयाबाहेरील विविध महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी- 
विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांमध्ये, सोलार वॉटर हिटर बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयी व 
मुख्यालयाबाहेरील, विविध महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांमध्ये, सोलार वॉटर 
हिटर बसविण्याबाबतच्या खालील प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr.No. Item Name | Rs. 

1 Providing Solar Water Heater System for Nagnath Boys 24,99,909 
Hostel of V.N.M.K.V.Parbhani. 

2 Providing Solar Water Heater System for Vaijnath Boys 24,99,909 
Hostel of V.N.M.K.V.Parbhani. 

3 Providing Solar Water Heater System for Girls Hostel (Old) 23,09,467 
and Prabhawati Girls Hostel of V.N.M.K.V.Parbhani. 

4 Providing Solar Water Heater System for Devgiri Boys 24,99,909 
Hostel of V.N.M.K.V.Parbhani. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६७/७-अ. 


5 Providing Solar Water Heater System for Varsha Girls 24,99,909 
Hostel and Uttara Girls Hostel of VIN.M.K.V.Parbhani. 

हिं Providing Solar Water Heater System for Diwakar Rawate 22,27,958 
Girls Hostel and Vasundhara Girls Hostel of 
V.N.M.K.V.Parbhani. 

7 Providing Solar Water Heater System for Rajmata Jijau 24,99,909 
Hostel of V.N.M.K.V.Parbhani. 

pei Providing Solar Water Heater System for Sahyadri boys 24,99,909 
Hostel of V.N.M.K.V.Parbhani. 

Total Rs. 195,36,000 
(अक्षरी रु.एक कोटी, पंच्च्यात्नरव लाख, छत्तीस हजार फक्त) 


२. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयी व 
मुख्यालयाबाहेरील, विविध महाविद्यालयांमधीळ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांमध्ये, सोलार वॉटर 
हिटर बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावांस, खालील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी व शरर्ती:- 

१. सौर उष्ण जल/ स्वयंपाकासाठी सौरउर्जेवरील आधारित संयंत्रांची उभारणी, केंद्रशासनाचे नियम व 
नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय आणि महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण (महाउर्जा) यांनी वेळोवेळी 
दिलेल्याविहीत तांत्रिक मोजमापे (Technical Specifications) व मानांकनानुसार करण्यात यावी. तसेच, 
यासंदर्भात उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय क्र.अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/ऊर्जा- ७. 
दि.३१.१२.२०२०. च्या तरतुदींचे पालन करण्यात यावे. 


२. सदरील काम झासनाचे विहित पध्दतीनुसार परवाना धारक शासकीय विद्युत ठेकेदारांकडूनच करुन 
घेण्यात यावे. 


३. सदर कामासाठी वापरण्यात येणारे विद्युत साहित्य आय.एस. आय मार्कचे असावे. 


४. वीज संचमाडणी उभारणी, प्रचलित केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण विद्युत सुरक्षा विनियम २०१०, 
प्रचलित मानके, तसेच, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभागाचे विनिर्देश तरतुदीनुसारच करण्यात यावी. 


५. दरसुचीतील बाबींचे सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागाकडून प्रसारित करण्यात आलेले विनिर्देशा 
(Specifications) निविदेमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. 


६. सदर कामासाठी शासनाच्या इतर विभागाकडून आव्यक प्रमाणपत्रे / ना- हरकत इ. पूर्तता करूनच 
पुढील कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६७/७-अ. 


७. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सर्व निविदा नियमावळी व नियमांचे /प्रक्रियाचे अवलंबन / 
प्रचलित शासन निर्णयाचा - अवलंब करण्यांत यावा, तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही शासन 
नियम अधिकाराचा भंग / अटीशरर्तीचा भंग न करता पुढील कार्यवाही करणेची सर्वस्वी जबाबदारी 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 


८. सदरील वीज संचमांडणीसाठी अर्थीग तपासूनच वीज संचमांडणी भारित करावी. 

३. या बाबीसाठी येणारा खर्च, मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१, पीकसंवर्धन, 
(२४१५ ०१०५), ३५, भांडवली मत्ता निर्मितीकरीता अनुदान, या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१९३६०६९१०१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV 
PATIL 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

२. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

३. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

४. वित्तीय सल्लागार,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

५. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

६. विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.परभणी. 

१०.उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जि.परभणी. 

११.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.कक्ष अधिकारी २-अे, कृषि व पदुम विभाग, HATHA, मुंबई ४०० ०३२. 

१६. निवडनस्ती, कार्यासन-७ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


